सांगली जिल्ह्यातील मिरज तालुक्‍यातील योजनाबाह्य 
रस्ते ग्रामीण मार्ग म्हणून रस्ते विकास योजना २००१- 
२०२१ मध्ये समाविष्ट करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२२/प्र.क्र.१४२/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक - ०९ डिसेंबर, २०२२. 


पहावे :- १) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे यांचे पत्र 
जा.क्र.का-२/रेशा/६५/४६२६/सन २०२२, दिनांक २५/०७/२०२२. 


प्रस्तावना :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे यांनी संदर्भाधिन पत्रान्वये 
सांगली जिल्ह्यातील मिरज तालुक्‍यातील योजनाबाह्य रस्ते ग्रामीण मार्ग म्हणून रस्ते विकास योजना 
२००१-२१ मध्ये समाविष्ट करणेबाबत प्रस्ताव शासनास सादर केलेला आहे. तसेच प्रशासक, मुख्य 
कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, सांगली यांनी सदर रस्ते ग्रामीण मार्ग म्हणून रस्ते विकास 
योजनेमध्ये समाविष्ट करणेबाबत मागणी केलेली आहे. 


सदर रस्त्यांचा होणारा वापर तसेच प्रशासक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, 
सांगली यांची मागणी विचारात घेता, सदर रस्ते ग्रामीण मार्ग म्हणून दर्जोत्नत करण्याचे शासनाच्या 
विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे यांचा प्रस्ताव व प्रशासक, मुख्य 
कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, सांगळी यांची मागणी विचारात घेऊन सांगली जिल्ह्यातील 
मिरज तालुक्‍यातील खालील रस्ते ग्रामीण मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करण्यात येत आहेत. 


अ.क्र प्रस्तावित रस्त्याचे नांव । साखळी क्रमांक | दर्जोन्नत दर्जान्नती 
करावयाची एकूण नंतरचा क्रमांक 
लांबी (कि.मी. 


५ . | अंकली येथील हायस्कूल | ०/०० ते| २.८०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग- ३४२ 
पासून जुनी धामणी 
हद्दीपर्यंत जाणारा रस्ता. 
२. कसबे डिग्रज येथील | ०/०० ते २/३०० | २.३०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग- ३४३ 
दबडेवस्ती ते रा.मा.१५२ 
पर्यंतचा रस्ता. 


२/८०० 


एकूण ५.१०० कि.मी. 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२२/प्र.क्र.१४२/नियोजन-२ 


परिणामी रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ मधील सांगली जिल्ह्यातील ग्रामीण मार्ग रस्त्यांच्या 
एकूण लांबीत ५.१०० ने वाढ होवून एकूण लांबी (६०५०.८१० + ५.१००) म्हणजेच ६०५५.९१० कि. मी. 
इतकी होईल. 


हा शासन निर्णय » ॑हाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आलेला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२३०१०६१५५०१२३९१८ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
GANPAT SANDIPAN 
KACHARE 


(ग. सं. कचरे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 


१) विभागीय आयुक्त, पुणे. 

२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार 
रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ च्या सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करावा. 
तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 

३) अधिक्षक अभियंता,सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, कोल्हापूर. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार 
रस्ते विकास योजना 2009-2029 च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व AHA बदल करण्यात 
यावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाळ शासनास सादर करावा) 


Wd :- 

१) उप सचिव, ग्राम विकास विभाग, बांधकाम भवन,मर्झबान पथ, फोर्ट, मुंबई. 
२) जिल्हाधिकारी, पुणे. 

३) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, सांगली. 

४ कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, सांगली. 


) 
) 
५) संचाळक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 
६) रेखाचित्र शाखा, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय. 
) 
) 


७) रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 
८) निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


